श्री.द.ल.ठाकरे, सहायक संचालक, जिल्हा 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन केंद्र, अकोला यांची महाराष्ट्र राज्य 
रस्ते विकास महामंडळ मर्या., मुंबई येथे 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍तीबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : कौविउ-२०१६/प्र.क्र.९५/प्रशा-२ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दालन क्र. २०४, २ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २६ जुले, २०१९ 


संदर्भ : १) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., 
दिनांक २८.०१.२०१९ चे पत्र 


शासन आदेशा :- 

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या .यांनी 
त्यांच्या संदर्भाधीन पत्रान्वये, श्री.द.ळ.ठाकरे, सहायक संचालक (वेतनश्रेणी ९३००-३४८००, ग्रेड 
वेतन ५०००) यांची समकक्ष पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याबाबत केलेल्या विनंतीस 
अनुसरुन श्री.द.ल.ठाकरे, सहायक संचालक यांची महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या 
आस्थापनेवरील समकक्ष पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


सदर प्रतिनियुक्‍तीचा काळावधी एक वर्षाचा राहील. तसेच येथे असेही कळविण्यात येते 
की, जेव्हा श्री.द.ल.ठाकरे,सहायक संचालक, यांच्या सेवेची त्यांचा प्रतिनियुकक्‍्तीचा कालावधी 
संपण्यापूर्वी विभागास आवश्‍यकता असेल, त्यावेळी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने 
त्यांना त्वरित कार्यमुक्त करणे आवश्‍यक राहील. 


श्री.द.ल.ठाकरे,सहायक संचालक यांच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळातील 
प्रतिनियुक्ती संदर्भातील अटी व शर्ती निश्चित करुन त्याबाबत या विभागास कळवावे. 


सदरचे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीने, त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक २५५३/दिनांक २५.०७.२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन आदेडा क्रमांकः कौविउ-२०१६/प्र.क्र.९५/प्रशा-२ 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०७२६१८१५५५६७०३ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by Sangeeta Ajit 50106 
S t DN: c=IN, o=Governmen arash skill 
angeeta अण्णा 
)॥00068-400032, st=Mah. ht 
2. .20=ba607066e7a34e428b7c7c7 3de0f7e09a315a2 


Aj i t S h | n d e af5075fd47f1e08389aa137b81, cn=Sangeeta Ajit 


Date: 2019.07.26 18:24:33 +05'30' 


(संगीता शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री, कौडल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. राज्यमंत्री, कौडल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई 

आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई 

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या. 

उप सचिव (प्रशा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


७. उपसंचालक, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता , अमरावती 


. श्री.द.ल.ठाकरे, सहायक संचाळक, कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (कौशल्य 


विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालयामार्फत) 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई (कौशल्य 


विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालयामार्फत) 


१०.वरिष्ठ स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
११.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


